आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ साठी जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत निधी 
वितरण मागणी क्र.टी-९ 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ ऑगस्ट,२०२३. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२. आदिवासी विकास विभाग, शा.नि.क्र.बियुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/का-६ दि.०५.०४.२०२३, 
दि.०४.०५.२०२३, दि.६.०६.२०२३, दि.४.०७.२०२३, दि.७.०७.२०२३, दि.२०.०७.२०२३ व 
दि.२८.०७.२०२३. 


प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक,२०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध झाल्यानुसार जिल्हा 
वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत वेतन व शिष्यवृत्ती या बाबींकरीता ३८% या व्यतिरिक्त 
इतर बाबींकरीता 30% तर भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेकरीता 
५०% इतका निधी सदंर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने बाब क्र.०१-वेतन व ३४-शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने या उद्दीष्टांकरीता 
अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या ४५% मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. सदर 
निधी वितरण मर्यादेत वितरणासाठी उर्वरीत उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी 
क्र.टी-९ खाली सोबतच्या विरणपत्रातील रकाना क्र-२ मध्ये नमुद जिल्ह्यांकरीता वितरणासाठी 
उपलब्ध निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला असून 
त्याप्रमाणे संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. व निधी खर्च 
करतांना राज्यशासन कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील 
तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


३. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी खर्ची पडलेल्या रक्‍कमांची विहित नमून्यातील 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे महालेखापाल मुंबई/ नागपूर कार्यालयास सादर करणे आवश्‍यक आहे. या 
अनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८१७१७०८०७६१२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KIRAN 
KISANRAO 


PAW HR 
( किरण fer Wate ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 
९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
१४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०३ / कार्यासन-६, दि.२३ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू. हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२३-२४ सदर संबंधित 
क्र अर्थसंकल्पित शा.नि.अन्वये नियंत्रक 
तरतूद वितरीत अधिकारी 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
| a | 2 3 | ek षु & 


मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 


२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, यावरील महसुली खर्च 


०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(३१जिल्हा योजना 
| (३१) (09) जिल्हा मुंबई हाहर | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १२१६ ८५.१२ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई०५१) मुंबई हहर 
एकुण १२१६ ८५.१२ 
२ | (३१) (०२ जिल्हा मुंबई ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २५११ १७५.७७ | जिल्हाधिकारी, 
उपनगर(२२२५ई०६२) मुंबई उपनगर 
एकुण २५११ १७५.७७ 
३ | (३१ (०३) जिल्हा ठाणे ०१-वेतन १६००० ११२०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई०७१) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ५१५२६ ३६०६.८२ ठाणे 
एकुण ६७५२६ ४७२६.८२ 
४ | (39) (०४ जिल्हा रायगड ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ६१९७७ ४३३८.३९ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई०८९) रायगड 
एकुण ६१९७७ ४३३८.३९ 
५ | (३१) (०५) जिल्हा रत्नागिरी | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतन १६१२ ११२.८४ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई०९८) रत्नागिरी 
एकुण १६१२ ११२.८४ 
६ | (३१) (०५) जिल्हा सिंधुदुर्ग | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २५६ १७.९२ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१०४) सिंधुदुर्ग 
एकुण २५६ १७.९२ 
७ | (३१) (०८) जिल्हा सातारा ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १५२० १०६.४० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१२२) सातारा 
एकुण १५२० १०६.४० 
८ | (39) (०९) जिल्हा सांगली ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ४७२ ३३.०४ | जिल्हाधिकारी, 
(22248939) सांगली 
एकुण ४७२ ३३.०४ 
९ | (39) (१० जिल्हा सोलापूर | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतन १२०० ८४.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१४२) सोलापूर 
एकुण १२०० ८४.०० 
fa (39) (११) जिल्हा कोल्हापूर | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २०२ १४.१४ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१५१) कोल्हापूर 
एकुण २०२ १४.१४ 
fia (39) (92) जिल्हा नाशिक । ०१-वेतन ९३००० ६५१०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(22248989) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २९४९०० २०६४३.०० नाशिक 
एकुण ३८७९०० २७१५३.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


(रू. हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२३-२४ सदर संबंधित 
क्र. अर्थसंकल्पित शा.नि.अन्वये नियंत्रक 
तरतूद वितरीत अधिकारी 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
| a | २ ३ [th ४ al षु गी 
१२ | (39) (१२) जिल्हा पुणे ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ४८७१७ ३४१०.१९ | जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई११३) पुणे 
एकुण ४८७१७ ३४१०.१९ 
१३ | (39) (१३) जिल्हा धुळे ०१-वेतन १२९४० ९०५.८० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५१ई१७८) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १४५३०९ १०१७१.६३ धुळे 
एकुण १५८२४९ ११०७७.४३ 
१४ | (39) (१४ जिल्हा जळगाव । ०१-वेतन 3६०० २५२.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५१ई१८७) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १६६९९२ ११६८९.४४ | जळगाव 
एकुण १७०५९२ ११९४१.४४ 
१५ | (३१) (१५) जिल्हा ०१-वेतन ९९०० ६९३.०० | जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर (2224 ई१९६) | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ८०४०० ५६२८.०० | अहमदनगर 
एकुण ९०३०० ६३२१.०० 
१६ | (३१ (१६) जिल्हा नंदुरबार | ०१-वेतन १३२०० ९२४.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२०२) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २३४१६५ १६३९१.५५ | नंदुरबार 
एकुण २४७३६५ १७३१५.५५ 
१७ | (39) (१७ जिल्हा छत्रपती । ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २०००० १४००.०० | जिल्हाधिकारी, 
संभाजीनगर (२२२५ई२११) छत्रपती 
एकुण २०००० १४००.०० | संभाजीनगर 
१८ | (३१ (१८) जिल्हा जालना । ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ३००० २१०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई२२२) जालना 
एकुण ३००० २१०.०० 
१९ | (39) (१९)जिल्हा परभणी ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ६००३ ४२०.२१ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई२३१) परभणी 
एकुण ६००३ ४२०.२१ 
२० | (३१) (20) जिल्हा नांदेड ०१-वेतन ५५०० ३८५.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२४९) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २७६३१ १९३४.१७ | नांदेड 
एकुण ३३१३१ २३१९.१७ 
२१ । (३१ (२१) जिल्हा बीड ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १५०० १०५.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई२५८) बीड 
एकुण १५०० १०५.०० 
२२ | (39) (22) जिल्हा लातूर ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २५०० १७५.०० | जिल्हाधिकारी, 
(222482619) लातूर 
एकुण २५०० १७५.०० 
२३ | (३१) (२३) जिल्हा धाराशिव | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ४२०० २९४.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई२७६) धाराशिव 
एकुण ४२०० २९४.०० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


(रू. हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२३-२४ सदर संबंधित 
क्र अर्थसंकल्पित शा.नि.अन्वये नियंत्रक 
तरतूद वितरीत अधिकारी 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
किव २ ३ शिक अक ५ द 
२४ | (३१) (२४ जिल्हा हिगोळी । ०१-वेतन ७००० ४९०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२८५) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २८६०० २००२.०० हिंगोली 
एकुण ३५६०० २४९२.०० 
२५ | (३१) (२५) जिल्हा नागपूर । ०१-वेतन ३५०० २४५.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२९४) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतन ३३००० २३१०.०० नागपूर 
एकुण ३६५०० २५५५.०० 
२६ । (३१) (२६) जिल्हा वर्धा ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २६६०७ १८६२.४९ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई३०२) वर्धा 
एकुण २६६०७ १८६२.४९ 
२७ | (39) (२७ जिल्हा भंडारा ०१-वेतन ६२०० ४३४.०० | जिल्हाधिकारी, 
(2224 $399) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १५०३० १०५२.१० भंडारा 
एकुण २१२३० १४८६.१० 
२८ | (३१) (२८) जिल्हा चंद्रपूर ०१-वेतन 30000 2900.00 | जिल्हाधिकारी, 
(2224 $329) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ६९५१० ४८६५.७० चंद्रपूर 
एकुण ९९५१० ६९६५.७० 
२९ | (३१) (२९) जिल्हा ०१-वेतन ३०८५६ २१५९.९२ | जिल्हाधिकारी, 
गडचिरोली (२२२५ ई३३८) | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ५७००० ३९९०.०० | गडचिरोली 
एकुण ८७८५६ ६१४९९२ 
३० | (३१) (३०) जिल्हा गोंदिया | ०१-वेतन २६०० १८२.०० | जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई३४७) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतन ३२८०७ — गोंदिया 
एकुण ३५४०७ २४७८.४९ 
३१ | (39) (३१) जिल्हा अमरावती | ०१-वेतन ९५०० ६६५.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३५६) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ६७२०४ ४७०४.२८ | अमरावती 
एकुण ७६७०४ ५३६९.२८ 
३२ | (39) (३२) जिल्हा अकोला । ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १३४५० ९४१.५० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई३६५) अकोला 
एकुण १३४५० ९४१.५० 
३३ | (३१ (३३) जिल्हा यवतमाळ | ०१-वेतन २४८६० १७४०.२० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३७४) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १०७२६२ ७५०८.३४ | यवतमाळ 
एकुण १३२१२२ ९२४८.५४ 
३४ | (39) (३४) जिल्हा बुलढाणा | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १४२१० ९९४.७० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई३८३) बुलढाणा 
एकुण १४२१० ९९४.७० 
३५ | (39) (34) जिल्हा वाशिम ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १६२२६ ११३५.८२ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई३९२) वाशिम 
एकुण १६२२६ ११३५.८२ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


(रू. हजारात) 


जिल्हा व लेखाशिर्ष 


बाब/उद्दिष्ट 


सन २०२३-२४ 
अर्थसंकल्पित 
तरतूद 


सदर 
शा.नि.अन्वये 
वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 


संबंधित 
नियंत्रक 
अधिकारी 


२ 


| ४ | 


षु 


& 


३६ 


(३१) (३६) जिल्हा पालघर 


(२२२५ ई४०९) 


०१-वेतन 


२३००० 


१६१०.०० 


जिल्हाधिकारी, 


३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने 


२४९९४० 


१७४९५.८० 


पालघर 


एकुण 


२७२९४० 


१९१०५.८० 


एकुण 


२१८०३११ 


१५२६२१.७७ 


KIRAN 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR, 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9 


a87463f831a2beea0beScb381 


10381334९8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB 
1 


PAWAR 


1६72524420, 


serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255, 
ASEBOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, 
cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 

Date: 2023.08.24 10:49:54 +05'30" 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


